सिल्लोड, जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे उर्दू घर 
बांधण्यासाठी वर्ष २०२४-२५ मध्ये अनुदान 
वितरित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः सिउघ २०२३/प्र.क्र.१८३/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: 09.90.2028 
वाचा- 
१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सिऊघ २०२३/प्र.क्र.१८३/का.४, 
दि.११.०१.२०२४. 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सिऊघ २०२३/प्र.क्र.१८३/का.४, 
दि.२६.०२.२०२४. 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२४/प्रक्र. ३४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिल, २०२४ 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२३/प्रक्र. ८०/अर्थ-३, दि.२५ जुले, २०२४ 
५) सह आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्रमांक २०२४/ 
नपाप्र/१०५३, दि.२५ जुले, २०२४ 
६) सह आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्रमांक २०२४/ 
नपाप्र/१५०२, दि.२७.०९. २०२४ 


प्रस्तावना- 

नगरपरिषद सिल्लोड,अंतर्गत प्लॉट क्र.३० व ३१, Rear, जि. छत्रपती संभाजीनगर येथील २५११.४२ चौ.मि. 
क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर उर्दू घर बांधण्याच्या रु.१२,१४,५६,०००/-(रुपये बारा कोटी चौदा लाख छपन्न हजार फक्त) 
इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली 
आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये रु.३,१२,९८,३६६/- (रुपये तीन कोटी बारा लाख अठयाण्णव हजार तिनशे 
सहासष्ट मात्र) इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्दू घर या प्रयोजनासाठी वर्ष २०२४-२५ मध्ये रु.६.७० कोटी 
इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. सह आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
यांनी संदर्भ क्र.५ व ६ येथील पत्रांन्वये सिल्लोड उर्दू घरासाठी अनुदान वितरित करण्याची मागणी सादर केली आहे. त्यास 
अनुसरुन सिल्लोड येथे उभारण्यात येत असलेल्या उर्दू घराच्या बांधकामासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात निधी 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय- 

संदर्भ क्र.३ व ४ येथील वित्त विभाग, शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेली मान्यता तसेच नियोजन व वित्त 
विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सिल्लोड उर्दू घराबांधकामासाठी जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांना 
रु.४,०२,००,०००/- (रुपये चार कोटी दोन लाख मात्र) इतके अनुदान वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांना सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली 
रु.४,०२,००,०००/- (रुपये चार कोटी दोन लाख मात्र) इतके अनुदान अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरण करुन 


शासन निर्णय क्रमांकःसिउघ २०२३/प्र.क्र.१८३/का.४ 


मुख्याधिकारी, नगरपरिषद सिल्लोड यांना संवितरण करण्यास ही या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर 
निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांनी शासनास सादर करावे. 
३. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१ २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण - २००- इतर 
कार्यक्रम-राज्य योजनांतर्गत योजना-(००)-(००)(१८) - उर्दू घरासाठी सहाय्यक अनुदाने (2234 ए ५५२) ३१, सहायक 
अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 
४. वरीलप्रमाणे अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 
खर्च करतांना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
HEV aa पालन करण्यात यावे. 
५. हाडशासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौ.संदर्भ क्र. ३३३/१४७१, दि. ३०.०८.२०२४ आणि वित्त विभाग अनौ.संदर्भ 
क्रमांक २९०/२०२४/व्यय-१, दि.३०.०९.२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यता तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्रमांक:अर्थसं- २०२४/प्रक्र. ३४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिल, २०२४ आणि aR परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- 
२०२३/प्रक्र. ८०/अर्थ-३, दि.२५ जुले, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११८५२०२२४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

MILIND PADMANABH ण तल 


8, 


, 0 le=400032, 5115 
INumber=F493AF30AF7B26C53298AE259841 E86E 1 96988EEE98D45062557024 
0B6F3B989, cn=MILIND PADMANABH SHENO 


(मिलींद arena ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 
प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, 
५. मुख्याधिकारी, सिल्लोड नगरपरिषद,सिल्लोड,जि. छत्रपती संभाजीनगर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, 

अवर सचिव (का-४), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (का-७). अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवडनस्ती (का-४/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठरपैकी२ 


7be40ef2fa6a43ca3b215a6542fe92b8F994959680f52a7ae3a29394 


